मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-३(१४-आ), 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २२ जुले, २०२४ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-३(१४-ओ), 

दिनांक ०६.०२.२०२४. 

शासन परिपत्रक 

मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन 
दिनांक ०६.०२.२०२४ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी 
असल्यास दिनांक १६.०२.२०२४ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन 
विभागांना कळविण्यात आले होते. तथापि, कोणत्याही विभागाकडून आक्षेप व त्रुटी प्राप्त झालेली नाही. 
सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. 
सदरहू ज्येष्ठतासूची तयार करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना २१.०६.२०२१ महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
२. वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये स्तंभ क्र. ११ मध्ये नमूद दिनांकास 
संबंधित कर्मचाऱ्यास वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. सदर तात्पुरती पदोन्नती स्तंभ क्र. १३ मधील नमूद दिनांकास नियमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर ज्येष्ठतासूच्या मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेश्ाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द 
करण्यात येत आहेत. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
तसेच, आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 


संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२४/प्र.क्र.२३/प्रशा-३(१४-ओ), 


च्‌. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२२१८२०३६६८०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
सोबत: विवरणपत्र- अ 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO 

PARAB 

Date: 2024.07.22 18:31:32 +05'30' 

(ग. स. परब ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२.निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन प्रश्ञा-३ (१४-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


संवर्गाचे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 
वेतनश्रेणी - (एस-२४ : ७११००-२११९००) 


विवरणपत्र - अ 


दिनांक १ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची ( दि.१.१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 


Oo 


०८॥ wt] 2] -0 


२५ 


नियम ३ (२) (बो 
नुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक 


२५ 


श्री/ श्रीमती । वरिष्ठ स्वीय सहायकांचे नांव 


>) $$ क) | Bl Bl $$ Bl $$) ३ 


a 


> % | BS} SB) Bl B® 


3 शिळ cee 
द.ना.वेटकोळी 
श्रीमती  ।कि.प्र.खारकर 
श्रीमती  |शु.म.घाडगे 
शे.जो.राठोड 
अ.रा.जाधव 
grag 
श्रीमती  ।|रं.वि.वाघमारे 
म.रा.धात्रक 
क.स.मुल्ला 
हे.वि.केळसकर 
art | .सं. 
|आमती | सु.अ. 
ता.द.प 
|आमती | शु.र.पाटकर 
श्रीमती  ।म.अ.तोरस्कर 
सु.भा.जाधव 
सं.सु. 
AW 
ari | सं.कि. 
श्रीमती  ।|ज्यो.भा.कोकितकर 
श्रीमती  ।क.र.जाधव 
श्रीमती a fare 
श्रीमती  ।मा.वि.वैद्य 
श्रीमती  ।नि.सु.सावंत 
श्रीमती  ।वै.प्र.पाटणकर 
श्रीमती  ।मा.म.शिंदे 


मराठी/ 
इंग्रजी 


4] a) ay ay] 4] ay 4 
al al al al a] al a] ८८ 


faa 
A 
ab} ob} ab} ab} ab} ab} ab} ab) ab} ab 


मराठी 


प्रवर्ग 


विभागाचे नांव 


साप्रवि 


साप्रवि 
गृह 
विधि व न्याय 
साप्रवि 

वित्त 
पापुवस्ववि 
नियोजन 

गृह 
नविवि 


जन्मदिनांक 


९६५ 
९६६ 
९६७ 
९६९ 
९६८ 
९६७ 
९६६ 
९६९ 
९६५ 
९६५ 
९६६ 
९७१ 
९६७ 
९६५ 
९६८ 
९६८ 
९७३ 
९६७ 
९७२ 
९६८ 
२९७५ 
९६९ 
९७३ 
९७३ 
९६९ 
९६९ 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक | संबंधित पदावरील 
नियुक्तीचा मार्ग 


९ 
३०-०४-२०२३ 
३१-०७-२०२४ 
३०-०४-२०२५ 
३०-०६-२०२७ 
३१-१०-२०२६ 
३१-०८-२०२५ 
३०-०६-२०२४ 
३१-०३-२०२७ 
३०-०६-२०२३ 
२८-०२-२०२३ 
३१-०५-२०२४ 
३०-०४-२०२९ 
39-04-2024 
30-08-2023 
३१-१०-२०२६ 
३१-०८-२०२६ 
३१-१२-२०३१ 
३१-१०-२०२५ 
३१-०५-२०३० 
२८-०२-२०२६ 
३०-०६-२०३३ 
३०-०९-२०२७ 
३१-०३-२०३१ 
३०-०४-२०३१ 
३०-०९-२०२७ 
३१-१२-२०२७ 


| - > "| 


पदोन्नत 
पदोन्नत 
पदोन्नत 
पदोन्नत 
पदोन्नत 
पदोन्नत 
पदोन्नत 
पदोन्नत 


पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 
पदोन्नती 


पदोन्नती 


fe) 


AC 


AC 


1३ 


AC 


AC 


1३ 


AC 


1३ 


AC 


AC 


AC 


AC 


1३ 


AC 


AC 


1३ 


AC 


1३ 


पदोन्नतीचा दिनांक 


शिक कळा 

०८-०२-२००० 
१९-०८-२००४ 
३०-१२-२०१ 
१९-०१-२०१२ 
२६-०२-२०१४ 
२६-०२-२०१४ 

8 

8 

é 


° 


२६-०२-२०१ 
२६-०२-२०१ 
०८-०२-२०१ 
१६-०३-२०२० 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२१ 


२०-०७-२०२१ 
०५-०९-२०२२ 
04-08-2022 
04-08-2022 
04-08-2022 
04-08-2022 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 


संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू 


दिनांक 
१२ 

०८-०२-२००० 
१९-०८-२००४ 
३०-१२-२०१ 
१९-०१-२०१२ 
२६-०२-२०१४ 
२६-०२-२०१४ 

8 

8 

टू 


ठ 


२६-०२-२०१ 
२६-०२-२०१ 
०८-०२-२०१ 
१६-०३-२०२० 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२१ 


२०-०७-२०२१ 
०५-०९-२०२२ 
०५-०९-२०२२ 
०५-०९-२०२२ 
०५-०९-२०२२ 
०५-०९-२०२२ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 


पदोन्नतीचा दिनांक 


१३ 
०८-०२-२००० 
१९-०८-२००४ 
३०-१२-२०१ 
१९-०१-२०१२ 
२६-०२-२०१४ 
२६-०२-२०१४ 

8 
8 
“ 


° 


२६-०२-२०१ 
२६-०२-२०१ 
०८-०२-२०१ 
१६-०३-२०२० 
२०-०४-२०२११ 
२०-०४-२०११ 
२०-०४-२०२१ 
२०-०४-२०२११ 


२०-०७-२०२१ 
०५-०९-२०२२ 
०५-०९-२०२२ 
04-08-2022 
4-08-2022 
04-08-2022 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 
२२-०६-२०२३ 


शेरा | 


| 8 | 
से.नि. 


से.नि. 


